ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील पदवीकाधारक कनिष्ठ 
अभियंता, गट-ब (अराजपत्रित)/ शाखा अभियंता, 
गट-ब (राजपत्रितत पदाची दि. ०१/०१/२०१८ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२११/ ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२१. 


वाचा: १) शासन परिपत्रक उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२११/ ऊर्जा-५, 
दि. १४ जून, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधिन शासन परिपत्रकामधील परिच्छेद क्रमांक १ मध्ये “ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेंतर्गत कार्यरत विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अभियंत्यांची 
दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तदर्थ तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. ७ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे.” असे नमूद केले आहे. 


याऐवजी 
“ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय झाखेंतर्गत कार्यरत पदवीकाधारक कनिष्ठ 
अभियंता, गट-ब (अराजपत्रित)/ शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०१८ 
रोजीची तदर्थ तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. ७ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे.” 
असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०६२३१६१९०६१११० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Pundlik 


Badgeri 


(प्रश्नांत पुं. बडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुबई- ४०० ०७१. 
२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर . 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२११/ ऊर्जा-५ 


3) सर्व संबंधित शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (Gd), मुबई- Yoo ०७१ यांच्यामार्फत 
अग्रेषित. (संबंधित शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

4) उप सचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

६) कार्यासन (ऊर्जा-५) (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


